शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ येथील जुने तीन 
पदविका अभ्यासक्रम बंद करुन नवीन तीन पदविका 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आल्याने, जुन्या 
अभ्यासक्रमांसाठी मंजूर २४ पदांचे नवीन 
अभ्यासक्रमांसाठी आवश्‍यक पदनामांमध्ये वर्षनिहाय 
रुपांतरण करणेस शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०१५/(प्र.क्र.१४३/१५)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: ०६ जानेवारी, २०२१. 
वाचा: १) शासन निर्णय क्रमांक. मान्यता-२०१५/(प्र.क्र.१४३/१५)/तांशि-५, दि. १३ ऑक्टोबर, २०१६. 
२) शासन निर्णय क्रमांक. मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०६/१९)/तांशि-५, दि. २० जून, २०१९. 
३) उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक १७ जुलै, २०२० रोजीच्या सन २०२० मधील २ र्‍या 
बैठकीचे इतीवृत्त. 
४) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे क्रमांक ९ (3)/ नियोजन/ 
यवतमाळ पद/ २०१९-२०/ ३४८, दि. ६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीचे पत्र. 
५) संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे क्रमांक १०/एनजीपी/श्रेणीवर्धन/ 
२०२०/८२१, दि. १५ ऑक्टोंबर, २०२० रोजीचे पत्र. 
६) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे क्रमांक ५(३) /तंशिसं /श्रेणीवर्धन 
/२०२०/१९४, दि. २९ ऑक्टोंबर, २०२० रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ येथील इन्फॉर्मेशन टेक्नॉंलॉजी, इन्स्ट्रेमेंटेशन इंजिनिअरिंग व ड्रेस 
डिझाईन अँड गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग हे अभ्यासक्रम टप्प्या-टप्प्याने बंद करुन सिव्हील इंजिनियरिंग, मेकॅनिकल 
इंजिनियरिंग व इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग हे अभ्यासक्रम नव्याने सुरू करण्यात येत असल्याने, त्यासाठी जुन्या 
अभ्यासक्रमांसाठी मंजूर असलेल्या २४ पदांचे नवीन अभ्यासक्रमांसाठी आवऱ्यक पदनामांमध्ये वर्षनिहाय रुपांतरण 
करणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमाक ४ अन्वये 
शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास अनुसरुन शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ येथील पदविका 
अभ्यासक्रम टप्प्या-टप्प्याने बंद करुन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत असल्याने, त्यासाठी जुन्या 
अभ्यासक्रमांसाठी मंजूर असलेल्या २४ पदांचे नवीन अभ्यासक्रमांसाठी आवश्‍यक पदनामांमध्ये वर्षनिहाय रुपांतरण 
करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ येथील इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इन्स्टरेमेटेशन इजिनिअरिंग व ड्रेस 
डिझाईन अँड गारमेंट मॅन्युफॅक्चरींग हे अभ्यासक्रम टप्प्या-टप्प्याने बंद करुन सिव्हील इंजिनियरिंग, मेकॅनिकल 
इंजिनियरिंग व इलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग हे अभ्यासक्रम नव्याने सुरू करण्यात येत असल्याने, त्यासाठी जुन्या 
अभ्यासक्रमांसाठी मंजूर असलेल्या २४ पदांचे नवीन अभ्यासक्रमांसाठी आवश्‍यक पदनामांमध्ये खालील तक्त्यात 
दर्शविल्यानुसार वर्षनिहाय रुपांतरण करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१५/(प्र.क्र.१४३/१५)तांशि-५ 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० (प्रथम वर्षी 


अ.क्र. | मुळ पदनाम रुपांतरीत करावयाचे पदांची संख्या | वेतनस्तर प्रारंभिक वेतन 
पदनाम (रु.) 
षि ; अधिव्याख्याता अधिव्याख्याता सिव्हील ०२ SA ५६१०० 
इन्स्ट्ररमेटेशन इंजिनिअरिंग | इंजिनिअरिंग 
२. अधिव्याख्याता अधिव्याख्याता अप्ळाईड शिंगी १ RA ५६१०० 
इन्स्ट्रमेंटेशन इंजिनिअरिंग | मेकॅनिक्स 
३. अधिव्याख्याता माहिती अधिव्याख्याता AH yas ०२ SA ५६१०० 
तंत्रज्ञान इंजिनिअरिंग 
४.* । अधिव्याख्याता माहिती कर्मशाळा अधिक्षक a q SA ५६१०० 
तंत्रज्ञान 
ष्‌. अधिव्याख्याता ड्रेस अधिव्याख्याता पिं १ RA ५६१०० 
डिझाईन अँड गारमेंट इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरिंग 
मॅन्युफॅक्चरींग 
६. अधिव्याख्याता ड्रेस अधिव्याख्याता गणित | १ SA ५६१०० 
डिझाईन अँड गारमेंट 
मॅन्युफॅक्चरींग 
एकूण ०८ 
* कर्मशाळा अधिक्षक या पदाची वेतनश्रेणी अधिव्याख्याता या पदाच्या समान आहे. 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ (द्वितीय वर्ष) 
अ.क्र. | मुळ पदनाम रुपांतरीत करावयाचे पदांची संख्या | वेतनस्तर । प्रारंभिक 
पदनाम वेतन (रु.) 
|| . | विभागप्रमुख इन्स्ट्रमेटेशान । विभागप्रमुख सिव्हील | q १३५१ १३१४०० 
इंजिनिअरिंग इंजिनिअरिंग 
२. | विभागप्रमुख माहिती विभागप्रमुख मेकनिकल 1. | १ १३५१ १३१४०० 
तंत्रज्ञान इंजिनिअरिग 
३. | विभागप्रमुख ड्रेस डिझाईन | विभागप्रमुख इलेक्ट्रीकल [| q 93A9 १३१४०० 
अँड गारमेंट मॅन्य्युफॅक्चरींग | इंजिनिअरिंग 
४. अधिव्याख्याता अधिव्याख्याता सिव्हील ०२ SA ५६१०० 
इन्स्ट्ररमेटेशन इंजिनिअरिंग | इंजिनिअरिग 
५. अधिव्याख्याता अधिव्याख्याता अप्लाईड od q SA ५६१०० 
इन्स्ट्ररमेटेशन इंजिनिअरिंग | मेकॅनिक्स 
६. अधिव्याख्याता माहिती अधिव्याख्याता मेकनिकळल 03 SA ५६१०० 
तंत्रज्ञान इंजिनिअरिग 
७. अधिव्याख्याता ड्रेस अधिव्याख्याता ०३ RA ५६१०० 
डिझाईन अँड गारमेंट इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरिंग 
मॅन्युफॅक्चरींग 
एकूण १२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१५/(प्र.क्र.१४३/१५)तांशि-५ 


शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ (तृतीय वर्ष) 


अ.क्र. | मुळ पदनाम रुपांतरीत करावयाचे पदांची संख्या aaa प्रारंभिक 
पदनाम वेतन (रु.) 
षि र अधिव्याख्याता ड्रेस अधिव्याख्याता सिव्हील शि १ RA ५६१०० 
डिझाईन अँड गारमेंट इंजिनिअरिंग 
मॅन्युफॅक्वरींग 
२. अधिव्याख्याता ड्रेस अधिव्याख्याता मेकनिकल शिडे १ RA ५६१०० 
डिझाईन अँड गारमेंट इंजिनिअरिग 
मॅन्युफॅक्वरींग 
३. अधिव्याख्याता ड्रेस अधिव्याख्याता ०२ SA ५६१०० 
डिझाईन अँड गारमेंट इलेक्ट्रीकल इंजिनिअरिंग 
मॅन्युफॅक्वरींग 
एकूण | oe 


२. शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ येथील जुन्या बंद करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमांकरीता कार्यरत 
शिक्षकीय पदांपैकी आव्यकता नसलेल्या शिक्षकांचे अन्य आवश्‍यक ठिकाणी बदलीने समावेशन तसेच नवीन 
अभ्यासक्रमांसाठी आव्यक शिक्षक बदलीने नियुक्‍त करणेबाबतची कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी करावी. 


३. वरील सर्व Gan उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक सावेआ-११११/प्र.क्र.४४/१९/तांशि-२, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मंजुर करण्यात आलेल्या आणि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांनी विहीत केलेल्या वेतन संरचना, त्यासाठीची शैक्षणिक अर्हता व अन्य सर्व अटी व शर्ती तसेच त्याअनुषंगाने 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले/येणारे शासन निर्णय/स्पष्टीकरणात्मक बाबी लागू राहतील. 


४. सदर झासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. २८७/२०१९/व्यय-५, दिनांक ६/०५/२०१९, अनौ.सं.क्र. 
५८२/आपुक, दिनांक ४/१२/२०१९, अनौ.सं.क्र. २२२/आपुक, दिनांक ७/०९/२०२०, अनौ.सं.क्र. ३११/२०२०/सेवा ९, 
दिनांक ५/०१/२०२१ अनुसार देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०६१६०६५९६५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
र शु Anil Raghunath 


Katkar 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई., 
२. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई., 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१५/(प्र.क्र.१४३/१५)तांशि-५ 


३. मा. मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव., 

४. मा.राज्यमंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव., 

५. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई., 

६. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती., (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई., 

८. वित्त विभाग (आ.पु.क./ व्यय-५/ सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई-३२., 

९. संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत), 

१०.कक्ष अधिकारी/तांशि-२/३/७, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई., 

११.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


